मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 


खंडपीठ नागपूर येथे दाखल मूळ अर्जांच्या अनुषंगाने 
बदली आदेशात अंशतः सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्र: पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.२१४/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ ऑगस्ट, २०१९ 


वाचा:- शासन आदेशा क्र. पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.०७ (आदेश क्र. १ ते ६/पदुम-१, दि.०४.०७.२०१९ 

पशुधन विकास अधिकारी या संवर्गातील अधिकारी यांनी त्यांच्या संदर्भाधिन दि.०४.०७.२०१९ च्या शासन 
आदेशाविरुध्द मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे मूळ अर्ज दाखल केलेले असून मा. 
न्यायाधिकरणाने सदर अर्जाबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेशित केलेले आहे. आता मा. न्यायाधिकरणात मूळ 
अर्ज दाखल केलेल्या अर्जदारांनी शासनाकडे दि.०४.०७.२०१९ च्या आदेशामध्ये अंशात: बदल करण्याबाबत विनंती 
केलेली आहे. त्याअनुषंगाने सुधारित पदस्थापनेबाबत संबधित अधिका-यांनी शासनाकडे सादर केलेल्या निवेदनाचा 
शासन स्तरावर विचार करण्यात आला असून विचारांती महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि 
शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील ४(४) (दोन) व ४ (५) मधील 
तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार पश्नुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास 
अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या खालील विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र. ५ 
मध्ये नमुद ठिकाणी त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र अधिका-यांचे नाव दि.०४.०७.२०१९ च्या मूळ अर्ज क्र. | अंशतः बदल करुन बदलीनंतर 
आदेशान्वये बदली झालेले पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 

ial २ ३ 8 4 

q डॉ.गजानन श्रावणजी पविअ, तालपसचि, ५३८/२०१९ पविअ (विस्तार), पंचायत समिती 
मेश्राम पविअ, जिल्हा । बाळापूर, जि.अकोला नांदगाव खंडेश्वर, जि. 
पशुसंवर्धन उपआयुक्त | (Rad पदावर) अमरावती या रिक्‍त पदावर 
कार्यालय, अकोला. 

२ डॉ. आर बी. मतले, पविआ(वि) पं.स.मानोरा, ५५१/२०१९ पवैद श्रेणी १, शिरखेड, ता. 
पविअ, पवैद श्रेणी-१ जि.वाशिम(रिक्‍त पदावर) मोर्शी, जि. अमरावती या रिक्‍त 
करजगांव, मोर्शी, पदावर 
जि.अमरावती 

३ डॉ. प्र. ना. ठाकूर पविअ (विस्तार), ५६२/२०१९ पविअ (विस्तार), पंचायत समिती 
पविअ (विस्तार), पं.स.शेगाव, जि.बुलढाणा अचलपूर, जि. अमरावती या 
पं.स.अंजनगाव सुर्जी, (रिक्‍त पदावर) रिक्‍त पदावर 
जि.अमरावती 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र-२०१९/प्र.क्र.२१४/पदुम-१ 


ग; 


वरील विवरणपत्रात नमूद अधिकाऱ्यांनी बदली आदेश प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिका-यांना 


कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व सदरील अधिका-यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू 


व्हावे. आयुक्‍त Wea यांना कळविण्यात येते की, विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न झाल्यास 


त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. तसेच रुजू अहवाल d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर 


करावा 
ae 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०१९०८१३१७२९३९८३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


Wa:- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VUAY KARBHARI 
CHAUDHARI 


CHAUDHARI 
19. 


(विजय चौधरी) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव ,महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


३. मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय्य सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 
. सहआयुक्त पश्गुसंवर्धन (मुख्यालय) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


६. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 


१४. 
१५. 
१६. 


. सर्व प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, . 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, waders जेव पदार्थ निर्मिती संस्था ,पुणे. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग ,पुणे 


. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त. 

. सर्व जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद , 

. महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र) लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा ,(मुंबई/नागपूर. 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


अधिदान व लेखा अधिकारी बांद्रा पुर्व मुंबई. 
संबंधित अधिकारी व्दारा आयकत पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे. 
कार्यासन पदुम-१ निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


4118b CULTURE AND ADI 
0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=VIJAY KARBHARI 


F, 


